नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 


मालिका-१७ अंतर्गत शासकीय 


गोदाम 


बांधकामास देण्यात आलेली प्रशासकीय 


मान्यता रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-४४१८/ प्र.क्र.०४/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २१ ऑगस्ट, २०१८. 
वाचा- 


१. शासन निर्णय क्रमांक:- गोदाबां-१०१३/प्र.क्र.३५७/नापु-१६ ब, दि.०५.०७.२०१३. 

२. शासन निर्णय क्र.गोदाबां-२०१२/१३७८/प्र.क्र.१५४/भाग-१/नापु-१६ब, दि.०५.०८.२०१३ 

३. शासन निर्णय क्र.गोदाबां-१०१२/प्र.क्र.१६२/नापु-१६ब, दि.२८.०८.२०१३. 

४. झासन निर्णय क्र.गोदाबां-२०१२/२६२३/प्र.क्र.२५४/भाग-१/नापु-१६ब, दि.०५.०७.२०१३. 
प्रस्तावना- 

उक्त संदर्भीय शासन निर्णयान्वये नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी मालिका-१७ 

अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या नवीन गोदाम बांधकामापैकी काही गोदाम बांधकामासाठी पुरेशी 
जागा उपलब्ध न होणे, प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या अंदाजपत्रकातील कामाच्या अंदाजित खर्चात 
दरसूची बदलामुळे वाढ अपेक्षित असून सदर कामे सुरु न होणे यासारख्या कारणामुळे संबंधित जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी यांनी सदर कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार 
रायगड, नाशिक, गोंदिया व बुलढाणा या जिल्हयातील एकूण ११ नवीन शासकीय गोदाम बांधकामांची 


प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 


२ नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी मालिका-१७ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या गोदाम बांधकामांपैकी खालील गोदाम बांधकामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत 
आहेत. 
अ.क्र. जिल्हा तालुका प्रस्तावित । गोदाम | गोदामाची | सार्वजनिक बांधकाम 
गोदामाचे संख्या | क्षमता विभाग मंत्रालय 
ठिकाण मे.टन. यांच्याकडील छाननीअंती 
मान्य अंदाजित खर्च (.रू) 
शि . | रायगड सुधागड पाली लिपि १८०० १,२६,२४,३१२/- 
2. | नाशिक त्र्यंबकेश्वर । त्र्यंबकेश्वर/ | १०८० १,२९,०४,६२२/- 
तळेगाव 
३. | नाशिक | us पेठ ca १०८० | 9,38,009,838/- 
४. | नाशिक निफाड पिंपळगाव/ शि 3000 १,७२,४३,७६६/- 
निफाड 
५. | नाशिक सुरगाणा सुरगाणा ह. ३००० १,९८,७१,११६/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-४४१८/ प्र.क्र.०४/नापु-१६-ब 


अ.क्र. जिल्हा तालुका प्रस्तावित । गोदाम | गोदामाची सार्वजनिक बांधकाम 
गोदामाचे संख्या | क्षमता विभाग मंत्रालय 
ठिकाण मे.टन. यांच्याकडील छाननीअंती 
मान्य अंदाजित खर्च (.रू) 
६. | नाशिक दिडोरी दिंडोरी ॥ कि ३००० २,१०,२७,४१७/- 
७. | नाशिक मालेगाव धा.वि.अ. २ ३००० > ।३,४४,५४,२२७/- 
मालेगांव/ २ 
निळगव्हाण म निनित 
८. | गोंदिया तिरोडा तिरोडा ca १८०० २,००,२५,६५०/- 
९. | गोदिया आमगाव आमगाव aa १०८० १,५३,८६,९७८/- 
शं ०.) बुलढाणा । सिदखेड | सिंदखेड शि १०८० ८५,७४,६७२/- 
राजा राजा 


प्रत, 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२११५२७५९०२०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ ढ Digitally signed by Satish Shridhar Supe 

S a t | ५ h S h [| | d h a r DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Food and 
Civil Supply, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f7773ccec10687b1 6ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1 b 

S U p e 2cb5b73b75bab952ca0621, cn=Satish Shridhar Supe 
Date: 2018.08.21 15:31:46 +05'30' 

(स.श्री.सुपे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


उप आयुक्त (पुरवठा) , कोकण, नाशिक, अमरावती व नागपूर . 
वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग,मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, रायगड, नाशिक, बुलढाणा व गोंदिया. 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम प्रादेशिक विभाग, रायगड, नाशिक, बुलढाणा व गोंदिया. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम विभाग, रायगड, नाशिक, बुलढाणा व गोंदिया. 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड, नाशिक, बुलढाणा व गोंदिया. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, नाशिक, बुलढाणा व गोंदिया. 
महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उप सचिव मार्फत) 


वित्त विभाग (व्यय-४,अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय,मुंबई. 
नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय,मुंबई 
उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर पुणे ४११००५ 
निवड नस्ती/नापु-१६-ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


